RNI No. MAHBIL /2009/35530 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


बर्ष ८, अंक २६(२)] गुरुवार, सप्टेंबर ८, २०२२/भाद्रपद १७, शके ९१९४४ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ५३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 
अनुक्रमणिका 
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४.-- महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापती ब उप सभापती) आणि पृष्ठे 
महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन ब भत्ते 8 


यांबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन ब भत्ते यांबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र विधानमंडळातील 
बिरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन ब भत्ते अधिनियम, १९७८ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम. 


दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र बिधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, 
याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


सतिश वाघोले, 
प्रभारी सचिव (fata विधान), 


महाराष्ट्र शासन, 
विधि ब न्याय बिभाग. 


सन २०९२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४. 


(मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम) 


महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापती व उप सभापती) आणि महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष) यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत 
अधिनियम, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम आणि 
महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन a भत्ते अधिनियम, १९७८ यांमध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम. 


(१) 
भाग चार-५३--१ 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर ८, २०२२/भाद्रपद १७, शके १९४४ 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापती ब उप सभापती) आणि ws wT 
महाराष्ट्र बिथानसभा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व १९.६ चा 
भत्ते यांबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन ब भत्ते यांबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र ४८. 
विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन ब भत्ते अधिनियम, १९७८ यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट १६ चा 


४९. 
आहे; त्याअथी, भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-- १९७८ चा 


महा. ८. 


प्रकरण-एक 
प्रारंभिक 
संक्षितत नाव a १. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापती ब उप सभापती) आणि महाराष्ट्र विधानसभा 
प्रारभ. (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) यांचे वेतन व भत्ते, महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन ब भत्ते, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे 
वेतन व भत्ते आणि महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन ब भत्ते (सुधारणा) अधिनियम, २०२२, 
असे म्हणाबे. 


(२) तो, १ एप्रिल २०२२ पासून अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल. 
प्रकरण-दोन 
महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापती ब उप सभापती) आणि महाराष्ट्र 


विधानसभा (अध्यक्ष वब उपाध्यक्ष) यांचे वेतन a भत्ते यांबाबत अधिनियम 
याची सुधारणा. 


सन १९५६ चा २. महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापती ब उप सभापती) आणि महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) १९५६ चा 


अधिनियम क्रमांक यांचें : ४७. 
vo याच्या यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियमाच्या कलम १२ब मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, “ राज्य शासनाकडून 


कलम १२ब ची दरमहा रुपये २५,००० एवढे ” या मजकुराऐबजी, “ राज्य शासनाने, वेळोवेळी काढलेल्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट 
सुधारणा. 


करण्यात येईल त्याप्रमाणे दरमहा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
प्रकरण-तीन 


महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन a भत्ते यांबाबत अधिनियम याची सुधारणा. 


सन १९५६ चा ३. महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन ब भत्ते यांबाबत अधिनियमाच्या कलम १०क मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, १९०६ चा 
अधिनियम a “ राज्य शासनाकडून दरमहा रुपये २५,००० एवढे ” या मजकुराऐवजी, “ राज्य शासनाने, वेळोवेळी काढलेल्या | 
कलम om ची आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे दरमहा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
सुधारणा. 
प्रकरण-चार 
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन ब भत्ते यांबाबत 
अधिनियम याची सुधारणा. 
ne १९५६ चा ४. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन ब भत्ते यांबाबत अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये, पोट-कलम १९०६ चा 
आर्धानयम क्रमाक 


४९. 
९ याच्या. कलम SD मधील, “ राज्य शासनाकडून दरमहा रुपये २५,००० एवढे ” या मजकुराऐवजी, “ राज्य शासनाने, वेळोवेळी 
६ ची सुधारणा. काढलेल्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे दरमहा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर ८, २०२२/भाद्रपद १७, शके १९४४ 


प्रकरण-पाच 
महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन a भत्ते 
अधिनियम, १९७८ याची सुधारणा. 


१९७८ चा ७५. महाराष्ट्र बिधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १०अ सन Woe चा 
महा. ८. 


महाराष्ट्र 
मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, “ राज्य शासनाकडून दरमहा रुपये २५,००० एवढे ” या मजकुराऐवजी, “ राज्य * 


अधिनियम क्रमांक 
शासनाने, वेळोवेळी काढलेल्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे दरमहा ” हा मजकूर दाखल करण्यात ८ याच्या कलम 


१०अ चौ 
येईल. सुधारणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


